महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) या संवर्गातील वरिष्ठ 
अधिव्याख्याता या पदावरील ३ अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६ भाग-३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ मे, २०२२. 


वाचा :- 9. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र. ससेप्र-४४१६/ प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशा-२, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि.क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दिनांक २९.०२.२०१६. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग STFA. परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दिनांक २२.०६.२०२१ 
४. आयुक्त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र-. आशिका/ परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/४६४५ 
दिनांक ०९.११.२०२१ 
५. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र-. आशिका/ परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/११०१ 
दिनांक २४.०२.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २७.०३.२०१७, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता 
या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

आयुक्त (शिक्षण) यांच्या दिनांक ०९.११.२०२१ व दिनांक २४.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या 
पूर्ण करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता 
करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
शासन निर्णय : 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २७.०३.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-अ संवर्गात वरिष्ठ अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या 
प्रपत्रामध्ये नमूद ३ अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा 
पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६ भाग-३/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 
तसेच संबंधितांच्या सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०५१११४४६०७४८२१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY 9 : 
SHELAR SEUCATN DEPARTENT 
(दीपक ack ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
) सर्व शिक्षण संचालक 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


०८ 


o~ 


प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


पु 


&. © 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र. १४६ भाग-३/प्रशा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पकास-२४२१/प्र.क्र.१४६ भाग-३ /प्रशा-२, दिनांक ११ मे,२०२२ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नांव | शासन सेवे शासन सेवे रकाना ४ मधील परिविक्षा रकाना ६ मधील परिविक्षाधीन कालावधी | 
नियुक्तीच्या आदेशाचा | प्रथम रुजू दिनांकानुसार कालावधीत कारणांमुळे वाढलेला | समाधानकारक पूर्ण 
दिनांक झाल्याचा परिविक्षाधीन घेतलेल्या एकूण | परिविक्षाधीन केल्यामुळे शासन सेवा 
दिनांक कालावधी पूर्ण अर्जित/परिवर्तीत | कालावधी पूर्ण ज्या दिनांकापासून पुढे 
होण्याचा दिनांक | रजा इ. एकूण होण्याचा दिनांक | चालु ठेवावयाची आहे 
कालावधी तो दिनांक. 
Ea २ ३ कव्या ड्‌ & a Sa, ८ 
१ श्री. रमेश गोकुळ शा.शि.व Dla. शा.नि. | १८.०४.२०१७ | १७.०४.२०१९ & २४.०४.२०१९ २५.०४.२०१९ 
चौधरी क्र.ससेप्र-४४१६/ 
प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशा-२, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 
२ श्रीमती मंजुषा शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ३१.०३.२०१७ । 30.03.2098 निरंक ३०.०३.२०१९ ३१.०३.२०१९ 
गोविंदराव औंढेकर, | क्र.ससेप्र-४४१६/ 
प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशा-२, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 
३ श्रीमती अंजली शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. | ३०.०३.२०१७ । २९.०३.२०१९ निरंक २९.०३.२०१९ ३०.०३.२०१९ 
गणपतराव सुर्यवंशी, | क्र.ससेप्र-४४१६/ 
प्र.क्र.३०१/१६/ प्रशा-२, 
दिनांक २७.०३.२०१७ 
DEEPAK VIJAY 12. अता 
SHELAR Date: 20200811 144851 0500" 
(दीपक Boon) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


